अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व WIA (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : २७ मे, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिल, 2029 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. 
१५ एप्रिल, २०२१ 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. 
१२ मे , २०२१ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष सन २०२१-२२ 
करिता ०१, वेतन साठी रुपये ५०.८१४८ कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 
सदर तरतुदीपैकी जिल्हा परिषदांना वेतनासाठी आवश्‍यक अनुदान संदर्भाधीन (२) व (३) च्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. तथापि वैद्यकीय रजेचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी सदर 
अनुदान कमी पडत असल्याचे सांगली जिल्हा परिषदेने निदर्शनास आणले असून पुणे जिल्हा परिषदेने 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


देखील माहे एप्रिळच्या वेतनासाठी निधी पुरेसा नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे सांगली व पुणे या 
दोन जिल्हा परिषदांना अतिरिक्‍त अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे वेतन व अनुज्ञेय भत्त्यांचा खर्च 
भागविण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेला रु. १३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष फक्त ) व सांगली 
जिल्हा परिषदेला रु. ८,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ लक्ष फक्त) याप्रमाणे एकूण रु.२१,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये एकविस लक्ष wad) इतके अनुदान जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
यांना मंजूर व वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार 
नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


2: सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आव्यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या Offline 
पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


प. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 009, संचालक व प्रश्‍ञासन (०१) (०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३) ०१, वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ६ एप्रिल, 
२०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्सप्रणाळीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व 
श्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२७१४३३२७७४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Balasaheb eee 
IN: cn=Balasaheb Baba: jare, 
Babasaheb and 
Hajare _ 
(बाळासाहेब हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
विभागीय आयुक्त, पुणे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/सांगळी 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे/सांगळी 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सांगळी 

१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


